सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (विदयुत) गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गाच्या दिनांक ०१.०१.२०१७, दिनांक 
०१.०१.२०१८, दिनांक ०१.०१.२०२१ व 
दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीच्या अंतिम 
ज्येष्ठतासूची मध्ये श्री. नितीन दत्तात्रय इंगळे, 
शाखा अभियंता (विद्युत) यांच्या नावाचा समावेश 


करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : न्यायाप्र-२०१९/प्र.क्र. २७७ (भाग-१)/सेवा-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- ०३ जुलै , २०२३ 


पहा:- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूना क्रमांक एसआरव्ही-१०७६/१२, 


दिनांक २१.०६.१९८२ 


२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूना क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 


दिनांक २१.१०.२०११ 
३. शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग,संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.५८८/ 
उर्जा-२,दिनांक २६.०२.२०१५, 
४. शासन निर्णय,उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग,मुविनि-२०१६/प्र.क्र.५८/उर्जा-५, 
दिनांक ३०.०३.२०१६ व दि.३०.०४.२०१६, 
५. शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.इएसटी-२०१६/प्र.क्र.३०/ 
प्रशासन-१,दिनांक ३०.०३.२०१६, 
६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र.१३६/ 
सेवा-३,दि.११.०५.२०१८. 
७. सार्वजनिक बांधकाम विभाग,झासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र.१३६/ 
सेवा-३,दि.३०.०५.२०१८. 
८. सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र.२९८/ 
सेवा-३,दि.१८.१२.२०१८. 
९.सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.५१/ 
सेवा-३,दि.१८.०३.२०२१. 
१०.सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२२/प्र.क्र.४२/ 
सेवा-३,दि.०७.०४.२०२२. 
११. मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,खंडपीठ औरंगाबाद यांचे मूळ अर्ज 
क्र.५३५/२०१९ मध्ये दि.१३.०९.२०२२ रोजी पारित केलेले आदेश. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः न्यायाप्र-२०१९/प्र.क्र. २७७ (भाग-१)/सेवा-३ 


१२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, झासन निर्णय क्र.न्यायाप्र-२०२३/प्र.क्र.१५/प्रशा१, 
दि.२९.०३.२०२३. 

१३. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई यांचे पत्र 
क्र.मु.अ.(वि.)/ का-१/१/७६०/२०२३, दि.१३.०४.२०२३ 

१४. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन पत्र क्र.न्यायाप्र-२०२२/प्र.क्र.२७७(भाग-१)/ 
सेवा-३, दि.२५.०४.२०२३ 

१५.मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्र.मु.अ.(वि./ 
का-१/१/१०८५/सन-२०२३, दि.३१.०५.२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


श्री. नितीन दत्तात्रय इंगळे, शाखा अभियंता (विद्युत) यांनी दिनांक १५.११.२००८ 


रोजी पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केली असल्याने पाटबंधारे विभागाच्या दि.२९.११.१९८४ रोजीच्या 


शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार त्यांना ३/८ सेवेचा लाभ देऊन त्यांचे पदवीधर कनिष्ठ 


अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत) संवर्गात समावेशन करुन ज्येष्ठता निश्चित 


करण्यासाठी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे मूळ 


अर्ज क्र.५३५/२०१९ दाखल केला होता. त्यानुषंगाने मा.न्यायाधिकरणात दि.१३.०९.२०२२ 


रोजी सुनावणी झाली असता मा.न्यायाधिकरणाने पाटबंधारे विभागाच्या दि.२९.११.१९८४ 


रोजीच्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार त्यांना सेवाज्येष्ठता व अनुषंगिक लाभ 


देणेबाबत ४ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा,असे आदेडा पारित केले आहेत. 


२. मा. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयास अनुसरुन संदर्भ क्र.१२ येथील दि.२९.०३.२०२३ 


रोजीच्या शासन निर्णयान्वये श्री.इंगळे यांनी कनिष्ठ अभियंता (विद्युत पदावर केलेल्या 


एकूण सेवेच्या ३/८ सेवेची परिगणना करुन त्यांना पदवीधर कनिष्ठ अभियंता (सहाय्यक 


अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत) संवर्गात नेमणूकीचा काल्पनिक मानीव दिनांक (दि.२१.०६.२००७) 


देण्यास मान्यता दिली आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः न्यायाप्र-२०१९/प्र.क्र. २७७ (भाग-१)/सेवा-३ 


३. त्यानुसार मुख्य अभियंता(विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई कार्यालयाने 


सहायय्क अभियंता श्रेणी-२(विद्युत) संवर्गाची दि.०१.०१.२००८ ते दि.०१.०१.२०१५ पर्यंत 


प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता सूचीत श्री.इंगळे यांचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबतचे आदेश 


निर्गमित केलेले आहे. 


४. श्री.नितीन इंगळे यांना देण्यात आलेल्या काल्पनिक मानीव दिनांकानुसार सहाय्यक 


अभियंता श्रेणी-२(विद्युत) संवर्गात मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


मुंबई कार्यालयाने निश्चित केलेले ज्येष्ठतेतील स्थान विचारात घेऊन त्यांच्या नावाचा 


Vardar उपरोक्त संदर्भ क्र.६ ते १० अन्वये प्रसिध्द केळेल्या सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ 


(विद्युत) या संवर्गाच्या ज्येष्ष्ठता सूचीमध्ये करणे आवश्‍यक आहे. 


५. त्यानुसार संदर्भ क्र.६ ते १० अन्वये प्रसिध्द केलेल्या सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ 


(विद्युत) या संवर्गाच्या ज्येष्ष्ठता सूचीमध्ये श्री.विनोद खुशालराव वरुडकर (ज्येष्ठता क्रमांक 


१) यांच्या नावानंतर श्री.नितीन दत्तात्रय इंगळे यांच्या ज्येष्ठता क्रमामध्ये (स्थानामध्ये) 


खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:- 


पदवीधर कनिष्ठ अभियंता/सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत) यांचे नांव :- श्री. नितीन दत्तात्रय 


इंगळे, 


नियुक्तीचा प्रवर्ग:- प्रकल्पग्रस्त (खुला)/ जन्मदिनांक :- ०५.१२.१९७२/ कनिष्ठ अभियंता 
पदावरील नियुक्तीचा दिनांक :-२३.०२.२००५/ नियुक्तीचा मार्ग :- पदविकाधारक कनिष्ठ 
अभियंता, सरळसेवा-२००५/ सेवानिवृत्तीचा दिनांक :- ३१.१२.२०३० व शैक्षणीक अर्हता :- विद्युत 
अभियांत्रिकी पदवी (अर्धवेळ) 


सुधारित ज्येष्ठता दिनांक:- २१.०६.२००७. 


ज्येष्ठता सूची वर्ष अनुक्रमांक /ज्येष्ठता अभिप्राय/शेरा 
क्रमांक 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः न्यायाप्र-२०१९/प्र.क्र. २७७ (भाग-१)/सेवा-३ 


२०१७ १-अ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन 
निर्णण  क्र.न्यायाप्र-२०२२/प्र.क्र.१५/ 


२०१८ १-अ प्रशासन-१, दि.२९.०३.२०२३ अन्वये 
पाटबंधारे विभागाच्या दि.२९.११.१९८४ 


२०२१ १-अ रोजीच्या शासन  निर्णयामधील 


तरतुदीनुसार पदवीधर कनिष्ठ 
२०२२ १-अ अभियंता (सहाय्यक अभियंता श्रेणी- 
२(विद्युती या पदाच्या नियुक्तीच्या 
मानीव दिनांकानुसार ज्येष्ठता निश्चित 
केली आहे. 


६. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०७०३१६२७२२८५१८ 


असा आहे. संबंधितांनी तेथून त्याची प्रत प्राप्त करुन घेऊन आवरऱ्यक ती कार्यवाही तात्काळ 


करावी. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


DATTATRAY 
VASANTRAO 
KHARKE 


(द. व. खारके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्विय सहायक, 

सचिव (रस्ते/बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्विय सहायक, 

मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई, 

अधीक्षक अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विद्युत मंडळ, मुंबई. 

५. सह सचिव (सेवा) / सह सचिव (संनि), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

६. कार्यासन अधिकारी (प्रशा-१/आस्था-१/आस्था-३/सेवा-२), सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. श्री.नितीन दत्तात्रय इंगळे, शाखा अभियंता (विद्युत) यांना मुख्य अभियंता (विद्युत), 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांचेमार्फत 

८.निवडनस्ती(सेवा-३) 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


